सामान्य राज्य सेवा, गट-ब (प्रशासन शाखा) 
संवर्गातील अधीक्षक व तत्सम पदावरील 
अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण 
करण्याबाबत- शुध्दीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : पकास-२४१९/प्र.क्र.०५/प्रश्ञा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ३१ ऑगस्ट, २०१९ 


पहा :- शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन Bal क्रमांक- पकास-२४१९/प्र.क्र.०५/प्रशा-२ 
दिनांक २४ जून, २०१९ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

संदर्भाधीन दिनांक २४ जून, 2098 रोजी शासन आदेशानुसार सामान्य राज्य सेवा, गट-ब (प्रशासन 
शाखा) संवर्गातील अधीक्षक व तत्सम पदावर कार्यरत असलेल्या १० अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन काळावधी 
पूर्ण करण्यात येत आहे असे नमूद केले आहे. तरी त्याऐवजी १३ अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण 
करण्यात येत आहे असे वाचावे. 


२. तसेच सदर शासन आदेशातील विवरणपत्रात अनुक्रमांक ६ येथे नमूद श्री. विकास अर्जुन बैसाणे, 


अधीक्षक यांच्या नावासमोरील रकाना क्रमांक ४ येथील सेवेत रूजू झाल्याचा दिनांक चुकीचा दर्शविण्यात 


आला आहे. त्यामुळे श्री. विकास बैसाणे यांच्या नावासमोरीळ रकान्यामधील तारखा सुधारीत करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


अ. | अधिकाऱ्या | शासन | झासन | परिविक्षा [परिविक्षाधीन विभागीय | रकाना-६ | एतदर्थ | परिविक्षाधीन 

क्र. aaa | सेवेत | सेवेत कालावधी | कालावधीत| परीक्षा मधील । मंडळाची कालावधी 
नियुक्ती | रुजू | पूर्ण | घेतलेली | उत्तीर्ण कारणामुळे | हिंदी/ | समाधानकारक रित्या 
केलेल्या झाल्याचा| होण्याचा | अर्जित / | झाल्याचा | वाढलेला | मराठी । पूर्ण केल्यामुळे शासन 


आदेशाचा | दिनांक | दिनांक | परिवर्तित | दिनांक | परिविक्षा | परीक्षा सेवाज्या 
दिनांक रजाव कालावधी दिनांकापासून पुढे 
कालावधी पूर्ण होण्याचा चाळू ठेवावयाचा आहे 
दिनांक तो दिनांक 
% 
६ श्री.विकास |२२.०३.१३|६.०५.१४| ५.०५.१६ | ३३ दिवस | २५व२६ | ७.०६.१६ | होय ८.०६.२०१६ 
अर्जुन बैसाणे अर्जित रजा जून १४ रोजी 
)3 ची परी 
निकाल 


दि.१.०७.१५ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पकास-२४१९/प्र.क्र.०५/प्रशा-२ 


३ रकना क्रमांक ४, ५, ८ व १० येथील दिनांकात सुधारणा करण्यात येत असून सदर रकाने 


पुढीलप्रमाणे वाचण्यात यावेत. 


अ. | अधिकाऱ्या | शासन | झासन | परिविक्षा [परिविक्षाधीन विभागीय | रकाना-६ | एतदर्थ | परिविक्षाधीन 

w.| चेनाव | सेवेत | सेवेत कालावधी | कालावधीत| परीक्षा | मधील ।मंडळाची कालावधी 
नियुक्ती | रुजू | पूर्ण | घेतलेली | उत्तीर्ण | कारणामुळे | हिंदी/ | समाधानकारक रित्या 
केलेल्या |झाल्याचा| होण्याचा | अर्जित / | झाल्याचा | वाढलेला | मराठी | पूर्ण केल्यामुळे शासन 


आदेशाचा | दिनांक | दिनांक | परिवर्तित | दिनांक | परिविक्षा | परीक्षा सेवा ज्या 
दिनांक रजाव कालावधी दिनांकापासून पुढे 
कालावधी पूर्ण होण्याचा चाळू ठेवावयाचा आहे 
दिनांक तो दिनांक 
६ श्री.विकास |२२.०३.१३|६.०५.१३| 4.04.94 | ३३ दिवस | २५व२६ | ७.०६.१५ ८.०६.२०१५ 
अर्जुन बैसाणे अजिंत रजा जून १४ रोजी 
१3 ची परी! 
निकाल 
[दि.१.०७.१५ 
२. हे शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०९०३१७२१५४७५२१ असा आहे. हे शासन 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Santosh Basaveshwar Mamadapure 


Santosh Basaveshwar = ला 


/०५०| 
42 111652996d95372924b1d22cdf88b33dfa2a3de3d8 
101 1b7d83adc40cb6, 


IN be 557abe7a7 194ecSddc74df537d7d57a9dbda20b193 
Mamadapure rit, teak लकी thd ener 


Date: 2019.09.03 17:34:26 +05'30' 


(संतोष ममदापुरे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


आयुक्‍त (शिक्षण), शिक्षण आयुक्‍त यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सर्व संचालक 

संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक, 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

५. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

६. संबंधीत अधिकारी यांना आयुक्‍त (शिक्षण), शिक्षण आयुक्त यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांचे कार्यालयामार्फत 

७. निवडनस्ती. 


०७८ WwW A OO 


पृष्ठ २ पैकी २ 


